प्रादेशिक परिबहन कार्यालय पुणे 


येथील सभागृहात पश्‍चिमेकडील 
बाजू कायमस्वरुपी बंद करून तेथे 
बैठकांसाठी दालन बांधकामाच्या 
रू.६,१८,"५००/- इतक्या 
अंदाजपत्रकास प्रश्मासकीय मंजूरी. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी - १२०८/प्र.क्र. ३९१/परि-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :-2९नोव्हेंबर, २००८. 


बाचा .- परिबहन आयुक्‍त कार्यालय यांचे पत्र क्र.एसीसी १३-२००४/१५६ दहा/जा.क्र. १९७७६ 
दिनांक ८ सप्टेंबर, २००८. 


शासन निर्णय .- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे येथील सभागृहामधील पश्‍चिमेकडील 

बाजू कायमस्वरुपी बंद करून तेथे बैठकांसाठी दालन बांधण्यासाठी सोबत जोडलेल्या 
बिवरणपत्रातील तपशिलाप्रमाणे रू.६,१८,५००/- (रु. सहा लक्ष अठरा हजार पाचशे फक्त) इतक्या 
खर्चास याव्दारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात वेत आहे. . 


२. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय या कामावर कोणत्याही प्रकारे खर्च करण्यात येवू नये. 


3. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४५/ इमारत-२ 
दिनांक ७/१०/२००८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


¥. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra gov.in वेबसाईटवर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २००८११०७१६४२१८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


4 
omy Pro ar hos 


we 


2 


8 
"““ (प्र.चं.मयेकर ) 
शासनाचे अवर सचिव 


EAKULTHE / G.R.twp - 146 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिबहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारे, पुणे. 
वित्त बिभाग / (व्यय-८/विनियम) मंत्रालय, मुंबई. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत-२) मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनपस्ती (ye विभाग /परि-इ) 


RAKULTHE / 0२.२१ - 147 


